बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान 
(एसएमएसपी) या केंद्र पुरस्कृत 
अभियानांतर्गत "बीज प्रक्रिया केंद्र"व "बियाणे 
साठवणुक गोदामांची उभारणी" करण्यासाठी 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २७१८/प्र.क्र.१११/१ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २१ जानेवारी,२०१९. 


वाचा :-१ केंद्र शासनाने बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान (एसएमएसपी) अंतर्गत 

ग्रामपंचायत पातळीवर FPO/SHG/CIG/SEONI संस्थामार्फत ५०० मेट्रीक टन 
क्षमतेचे बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी करण्याबाबत 
दिनांक २२ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना. 

२) केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक १५-४/२०१७, 80-५1, दिनांक १३.१०.२०१७. 

३) कृषि आयुक्तालयाने दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या मार्गदर्शक 
सूचना. 

४) केंद्र शासनाचे निधी वाटपाबाबतचे पत्र क्रमांक No. 15-04/2017-S.D.-VI, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीचे पत्र. 

५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१५-४/२०१७-50.५॥, दि.०४ एप्रिळ,२०१८. 

६) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २७१८/प्र.क्र.१११/१ओ, 
दिनांक ०३ ऑगस्ट, २०१८. 

७) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक गुनि१/२/जि.ओ.एस./ 
एसपीपी/३७३/२०१८, दिनांक ०३/०९/२०१८. 

८) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक गुनि१/२/बियाणे/ 
एसपीपी/५४३/२०१८., दिनांक १७/१२/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

कृषि क्षेत्रामध्ये विविध पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता वाढीसाठी शेतकऱ्यांना स्थानिक 
पातळीवर उच्च प्रतीचे गुणवत्तापूर्ण व जास्त उत्पादन देणाऱ्या जातींचे प्रमाणित /सत्यप्रत बियाणे 
उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यासाठी गांव पातळीवर 
शेतकऱ्यांना विविध पिकांचे बीजोत्पादन घेण्यासाठी आवश्‍यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची 
नितांत आवश्‍यकता आहे. केंद्र शासन स्तरावरील बियाणे क्षेत्रातील सुधारणा विषयीच्या सचिव 
कार्यगटाच्या शिफारसीनुसार केंद्र शासनाने दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये बियाणे 
व लागवड साहित्य उप-अभियानांतर्गत (SMSP) ग्रामपंचायत पातळीवर शहोतकरी उत्पादक कंपनी 
(FPO) / स्वयंसहाय्यता गट (SHG) / अन्नधान्य उत्पादक संघ (CIG) / सहकारी संस्था/ राज्य 
शासनाची मान्यता असलेली व कृषि क्षेत्राशी संबंधीत असलेल्या उपक्रमामध्ये कार्यरत असलेल्या 
संस्थांमार्फत ५०० मेट्रीक टन क्षमतेचे बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी 
करण्याबाबत कळविलेले आहे. सदर योजना १००% केंद्र पुरस्कृत असून यामध्ये महाराष्ट्र 
राज्यासाठी ५० युनिटचे लक्षांक देण्यात आलेले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २७१८/प्र.क्र.१११/१ओ 


सदर योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर बियाणे प्रक्रिया व साठवणुक केंद्र उभारणीसाठी 
रक्‍कम रू.६० लाख किंवा प्रत्यक्ष उभारणीस येणारा खर्च यापैकी जे कमी असेल तितके अर्थसहाय्य 
देय आहे. केंद्र शासनाकडून दिनांक २२ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सदर योजना 
राबविण्यासाठी प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि कृषि आयुक्तालयाने त्यांच्या स्तरावर तयार 
केलेल्या मार्गदर्शक सूचना / निकष यांच्या आधारे सदर योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे. 


कृषि, सहकारीता आणि शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, 
भारत सरकार यांनी वाचा क्रमांक ४ येथील पत्रान्वये राज्यामध्ये २० बीज प्रक्रिया केंद्र आणि बियाणे 
साठवणूक गोदामे उभारण्यासाठी सन २०१७-१८ करीता उपलब्ध करून दिलेली रक्‍कम रू.१२.०० 
कोटी सन २०१८-१९ मध्ये वापरण्यास संदर्भ क्रमांक ५ येथील पत्रान्वये मान्यता दिलेली आहे. 
त्यानुषंगाने बियाणे व लागवड साहित्य उप-अभियानांतर्गत ग्रामपंचायत पातळीवर शेतकरी उत्पादक 
कंपनी (FPO) / स्वयंसहाय्यता गट (SHG) / अन्नधान्य उत्पादक संघ (CIG) / सहकारी संस्था/ राज्य 
शासनाची मान्यता असलेली व कृषि क्षेत्राशी संबंधीत असलेल्या उपक्रमामध्ये कार्यरत असलेल्या 
संस्थांमार्फत ५०० मेट्रीक टन क्षमतेचे बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी 
करणे हा कार्यक्रम सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्यास दिनांक ०३ ऑगस्ट, २०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


यासंदर्भात दिनांक ०३ ऑगस्ट, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील सूचनान्वये बीज 
प्रक्रिया केंद्र आणि बियाणे साठवणूक गोदामे उभारण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास सादर 
करण्याकरीता कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे येथे कृषि संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) 
यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. सदर समितीने एकूण २९ प्रस्तावांची 
शिफारस शासनास केलेली आहे. सदर २९ प्रस्तावांपैकी सद्यस्थितीत २० प्रस्तावांना मान्यता देण्याची 
आणि त्याकरीता रू.१२.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

बियाणे व लागवड साहित्य उप-अभियानांतर्गत (SMSP) ग्रामपंचायत पातळीवर शेतकरी 
उत्पादक कंपनी (FPO) / स्वयंसहाय्यता गट (SHG) / अन्नधान्य उत्पादक संघ (CIG) / सहकारी 
संस्था/ राज्य शासनाची मान्यता असलेली व कृषि क्षेत्राशी संबंधीत असलेल्या उपक्रमामध्ये कार्यरत 
असलेल्या संस्थांमार्फत ५०० मेट्रीक टन क्षमतेचे २० बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची 
उभारणी करण्यासाठी केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ मध्ये रू.१२.०० कोटी इतका निधी (१००% केंद्र 
पुरस्कृत) उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यानुसार परिशिष्ट अ मधील एकूण २० बीज प्रक्रिया केंद्र व 
बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी करण्यासाठीच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, 
सदर २० बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी करण्याकरीता रू.१२.०० कोटी 
इतका निधी लेखाशिर्ष २४०१ ३९९५ अंतर्गत वितरीत करण्यात येत आहे. सदर योजना राबविताना 
दिनांक ०३ ऑगस्ट, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सुचनानुसार व केंद्र शासनाच्या निधी वितरीत करण्याच्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 


२. सदर योजना राबविताना वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८, दिनांक २७.०७.२०१८ 
आणि दिनांक ०५.१२.२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २७१८/प्र.क्र.१११/१ओ 


३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौपचारीप संदर्भ 
क्रमांक २३७/२०१८/व्यय १, दिनांक २०.१०.२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने 
काढण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०१२२१२०११७०८०१ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Umesh Narayan 0:५000007000000007” 


Pi '=Maharashtra, 
254. 2836238383bf9 1 bbd037b93b4bdf6c 


A87fe: 
é 8e95d1969e585fffe, 
serialNumber=ccbe80fcc6b64503b4e8b 1 269bd88d63 1f3f3c2bef6 
Chandiwade — 
Date: 2019.01.22 12:06:19 +05'30' 


(उ.ना.चांदिवडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित (महाबीज), महाबीज 
भवन, कृषिनगर, अकोला. 

७. संचालक (नि. व गु.नि.), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर . 

९. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 

११.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी. 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, बीड, औरंगाबाद, अहमदनगर, 
अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, धुळे, जळगाव, कोल्हापूर, गोंदिया. 

१३.उप सचिव (नि. व गु.नि.)/(२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.सहाय्यक संचालक, लेखा -१, कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४५.कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.वित्त विभाग (व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवडनस्ती (कार्यासन १-अ) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २७१८/प्र.क्र.१११/१ओ 


कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २७१८/प्र.क्र.१११/१अे, 


दिनांक: २१जानेवारी, २०१९. 


अ.क्र. विभाग | जिल्हा शेतकरी उत्पादक कंपनीचे नांव व पत्ता कंपनीचा प्रकार 
ie q विरभद्रेश्वर अँग्रो प्रोड्युसर कंपनी लि. पोमादेवी जवळगा, ता. औसा, शेतकरी उत्पादक कंपनी 
लातूर जि. लातूर 
०२ श्री. अँग्रोटेक अँग्रो प्रोड्युसर कंपनी लि. जिजाई शाहुपुरी कॉलनी, राजीव | शेतकरी उत्पादक कंपनी 
लातूर गांधी चौक, जि. लातूर 
०३ ओ.डी.एस.एफ. अँग्रो प्रोड्युसर कंपनी लि. ता.जि. उस्मानाबाद शेतकरी उत्पादक कंपनी 
०४ an भैरवनाथ किसान कृषि प्रोड्युसर कंपनी लि.गौर ता.कळंब जि.उस्मानाबाद| शोतकरी उत्पादक कंपनी 
०५ parca | गा शेतकरी सेंद्रीय उत्पादक कंपनी लि. तुर्क पिंपरी, ता. औंढा | शोतकरी उत्पादक कंपनी 
हिंगोली or जि. हिंगोली 
नागनाथ, जि. हिंगोली 
०६ क्रिएटीव्ह होतकरी उत्पादक कंपनी लि. बोरखेड, ता.जि. बीड शेतकरी उत्पादक कंपनी 
०७ बीड  ' श्राश्वती अँग्रो प्रोड्युसर कंपनी लि.हिंगणे खुर्द ,ता.जि.बीड शेतकरी उत्पादक कंपनी 
०८ कृषि क्रांती हायटेक अँग्रो प्रोड्युसर कंपनी लि. सोनवाडी, नागद, ता. | शोतकरी उत्पादक कंपनी 
तर कन्नड, जि. औरंगाबाद 
०९ औरंगाबाद जय सिद्धेश्वर कृषि प्रोड्युसर कंपनी लि. भराडी, ता. Res, जि. | शेतकरी उत्पादक कंपनी 
औरंगाबाद 
| १० | मुळा प्रवरा अँग्रोटेक प्रोड्युसर कंपनी लि. अहमदनगर शेतकरी उत्पादक कंपनी 
Pag | पुणे [SISTENT श्रीराम बी-बियाणे उत्पादक व प्रक्रिया सहकारी संस्था, अहमदनगर. सहकारी संस्था 
१२ राजे संभाजी महाराजा शिक्षण संस्था, अमरावती शिक्षण संस्था 
१३ अमरावती | श्री. गजानन महाराज शेतमाल उत्पादक प्रक्रिया व पणन सहकारी सहकारी संस्था 
संस्था, मौजे. रशिदपूर, प्र. रितपूर, ता. चांदूरबाजार, जि. अमरावती 
१४ | अमरावती| दाम संत ज्ञानेश्वर शोतकरी उत्पादक कंपनी लि. किनखेडा, ता. रिसोड, | शेतकरी उत्पादक कंपनी 
वाशिम जि. वाशिम 
१५ सोनपाऊल AA प्रोड्युसर कंपनी लि. सुलतानपूर, जि. बुलढाणा । ]ोतकरी उत्पादक कंपनी 
१६ बुलढाणा VI AMCH प्रोड्युसर कंपनी लि. अक्षय अजय उमाळकर, HM । शेतकरी उत्पादक कंपनी 
रेसिडेन्सी, बाळाजी नगर, डोणगांव रोड, मेहकर, जि. बुलढाणा 
१७ धुळे विघ्नहर्ता अँग्रो प्रोड्युसर कंपनी लि. ता. साक्री, जि. धुळे शेतकरी उत्पादक कंपनी 
१८ | नाशिक | जळगांव | संत चांगदेव तापी पुर्णा गोतकरी उत्पादक कंपनी लि. मु. चांगदेव, ता. | शहोतकरी उत्पादक कंपनी 
मुक्‍ताईनगर, जि. जळगांव 
१९ | कोल्हापूर | कोल्हापूर | शेतकरी विकास अग्रो प्रोड्युसर कंपनी लि. सांजणी, ता. हातकणंगले, | शेतकरी उत्पादक कंपनी 
जि. कोल्हापूर 
go | नागपूर । गोंदिया गोंदिया अँग्रो प्रोड्युसर कंपनी लि. ता.गोरेगांव, जि. गोंदिया शेतकरी उत्पादक कंपनी 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


